सातारा जिल्ह्यातील महाबळेश्वर तालुक्‍यातील 
योजनाबाह्य रस्ते ग्रामीण मार्ग म्हणून रस्ते 
विकास योजना २००१-२१ मध्ये समाविष्ट 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२२/प्र.क्र.१५०/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक-०६ डिसेंबर, २०२२. 


पहावे :- १) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे यांचे पत्र 

जा.क्र. का-२/रेशा/९७/६३१०/सन २०२२, दिनांक ०३/११/२०२२. 
प्रस्तावना :- 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे यांनी संदर्भाधिन पत्रान्वये 
सातारा जिल्ह्यातील महाबळेश्वर तालुक्यातील योजनाबाह्य रस्ते ग्रामीण मार्ग म्हणून रस्ते 
विकास योजना २००१-२१ मध्ये समाविष्ट करणेबाबत प्रस्ताव शासनास सादर केलेला आहे. तसेच 
जिल्हा परिषद, सातारा यांनी सदर रस्ते ग्रामीण मार्ग म्हणून रस्ते विकास योजनेमध्ये समाविष्ट 
करणेबाबत मागणी केलेली आहे. 

सदर रस्त्याचा होणारा वापर तसेच जिल्हा परिषद, सातारा यांचा ठराव विचारात घेता, 

सदर रस्ते ग्रामीण मार्ग म्हणून दर्जोत्नत करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. 
शासन निर्णय :- 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, सातारा यांचा प्रस्ताव 
विचारात घेऊन सातारा जिल्ह्यातील महाबळेश्वर तालुक्यातील खालील योजनाबाह्य रस्ते ग्रामीण 
मार्ग म्हणून सन २००१-२०२१ मध्ये समाविष्ट करण्यात येत आहेत. 


दर्जीन्नत करावयाची 
अ.क्र प्रस्तावित रस्त्याचे नांव साखळी क्रमांक | एकूण लांबी दर्जोन्नती 
(कि.मी.) नंतरचा क्रमांक 
| . _। ग्रामा 49 बिरवाडी देऊळवाडी o/o ते ६/०० ६.०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१४१ 
मेटतळे ते रा.म.क्र.१३९ रस्ता. 
२. ग्रामा-१३२ उचाट कांदाट ते o/o ते ११/०० ११.०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१४२ 
रत्नागिरी कांदोशी खेड जिल्हा हद्द 
रस्ता. 
३. । मांघर ते दुधगाव रस्ता. ०/0 ते ६/०० ६.०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग-१४३ 
एकूण २३.०० कि.मी. 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२२/प्र.क्र.१५०/नियोजन-२ 


परिणामी रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ मधील सातारा जिल्ह्यातील ग्रामीण मार्ग 
रस्त्यांच्या एकूण लांबीत 23.00 कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी (६७३६.९३० + २३.००) 
म्हणजेच ६७५९.९३० कि. मी. इतकी होईल. 


हा शासन निर्णय » महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात ASH असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२२१२२११३०५४३२२१८ असा आहे. 
हा areal डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार देशा नुसार व नावाने ने . 
GANPAT SANDIPAN DEPART posaode aE sary 
KACHARE 


;2D52FC25354CE0BSDFF, 
-7B8BA4BCAQESFOD 137FEAB 
PAT SANDIPAN KACHARE 
Date: 


(ग. सं. कचरे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 


१) विभागीय आयुक्त, पुणे. 

२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे. (यांनी सदर शासन 
निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना 2009-2029 च्या सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये 
बदल करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 

३) अधिक्षक अभियंता,सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, पुणे. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार 
रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल 
करण्यात यावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 

प्रत :- 
१) जिल्हाधिकारी, पुणे. 
२) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद सातारा. 
३) उप सचिव, ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
४) कार्यकारी अभियंता, सातारा सार्वजनिक बांधकाम विभाग, सातारा. 
५) संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 
६) रेखाचित्र शाखा, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय. 
७ रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 
८) निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


